श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., 
चिंचवड, पुणे या बँकेस विशेष 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 


मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८२१/प्र.क्र.४२/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक :- १९ एप्रिळ, 2022. 


वाचा :- शासनाचा समक्रमांकाचा दि. २७.०९.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना-: 

श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेच्या विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजनेस संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. श्री आनंद को-ऑप. बँक 
लि., चिंचवड, पुणे या बँकेच्या विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दिनांक 29.03.2022 रोजी शासनास 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 

श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेच्या ठेवी अदा करण्यासाठी थकीत 
कर्जाची वसुळी होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 
मुदतवाढ दिल्यास बँकेचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास मदतच होईल. ही बाब विचारात घेता, 
श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेच्या विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय-: 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. 29.03.2022 रोजीच्या 
पत्राद्वारे श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विठोष 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम - ४९ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन श्री 
आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेच्या विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 
सहा महिन्यापर्यंत (दि. ०१.०५.२०२२ ते ३०.१०.२०२२) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

रिझर्व बँक श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे या बँकेवरील निर्बंधास 
प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल त्या कालावधीपर्यंत fase एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना लागू राहील . 

वरील योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
यांनी दरमहा आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेच्या अटींचे श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., 
चिंचवड, पुणे यांचेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२१/प्र.क्र.४२/७-स, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीकषीचा9$0[॥8.90/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१९१४४६४१२००२ 

असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shrikrushna 
Anandrao Wadekar « 

(श्रीकृष्ण वाडेकर) 

वि.का.अ. तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

प्रशासक, श्री आनंद को-ऑप. बँक लि., चिंचवड, पुणे. 


१ 
२ 


३ 
४ 


*-> rer i r— 


पृष्ठ २ पैकी 2 


